महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-०८१८/प्र.क्र.२७८/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील (१) सांताक्रुज येथील 
पोलीस सेवा निवासस्थाने यांमधील ब्लॉक क्र. १ ते ६, (2) वॉटरफिल्ड रोड, 
वांद्रे (पश्चिम) येथील पोलीस शिपाई सेवा निवासस्थाने (३) वॉटरफिल्ड रोड, 
वांद्रे (पश्चिम) येथील स्वच्छक (Cleaner) सेवा निवासस्थाने, (४) सरस्वती मार्ग 
येथीळ पोलीस उपनिरीक्षक सेवा निवासस्थाने, (५) सांताक्रुज (पश्चिम) येथील 
पोलीस उपनिरीक्षक सेवा निवासस्थाने, (६) कार्टर रोड, वांद्रे, येथील पोळीस 
उपनिरीक्षक सेवा निवासस्थाने, व (७ कार्टर रोड, वांद्रे, येथील पोलीस 
निरीक्षक सेवा निवासस्थाने, यांची दुरूस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


संदर्भ  :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(११)/ शा.१८९/ २०१८, दिनांक १८.०७.२०१८. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाने (१) सांताक्रुज येथील पोळीस सेवा 
निवासस्थाने यांमधील ब्लॉक क्र. १ ते ६, (2) वॉटरफिल्ड रोड, वांद्रे (पश्चिमी येथील पोळीस 
शिपाई सेवा निवासस्थाने (३) वॉटरफिल्ड रोड, वांद्रे (पश्चिम) येथील स्वच्छक (Cleaner) सेवा 
निवासस्थाने, (४) सरस्वती मार्ग येथील पोलीस उपनिरीक्षक सेवा निवासस्थाने, (५) सांताक्रुज 
(पश्चिम) येथील पोळीस उपनिरीक्षक सेवा निवासस्थाने, (६) कार्टर रोड, वांद्रे, येथील पोलीस 
उपनिरीक्षक सेवा निवासस्थाने, व (७ कार्टर रोड, वांद्रे, येथील पोलीस निरीक्षक सेवा 
निवासस्थाने, यांची दुरूस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 
२. उक्त कामासाठी उपविभागीय अभियंता, अंधेरी (सा.बां) उपविभाग, अंधेरी (पश्चिम), 
यांनी सन २०१७-१८ च्या राज्य दरसूची अनुसार तयार केलेले एकूण रु.१२,३७,४७,४०२/- 
इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. हे खर्चाचे अंदाज कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई 
(सां.बा.) विभाग यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०८१८/प्र.क्र.२७८/पोल-७. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत 
आणि आणि ते खालील तक्त्यातील स्तंभ (३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु.१२,३३,२८,०१२/- 
असे सुधारित केले आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली 
आहे:- 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज (साबा 
fear, Fars, यांनी 
छुधारित ay 

(१ (2) (3) 

= “M.O.W. to structural repairs for Santacruz Police | रु.४५,८९,९०६/- 
Staff Quarters, Santacruz at Block No.1” 

ae “M.O.W. to structural repairs for Santacruz Police | रु.३७,३०,२५७/- 
Staff Quarters, Santacruz at Block No.2” 

3. “M.O.W. to structural repairs for Santacruz Police | रु.३६,६७,४५५/- 
Staff Quarters, Santacruz at Block No.3” 

४. “M.O.W. to structural repairs for Santacruz Police | रु.३७,३०,२५७/- 
Staff Quarters, Santacruz at Block No.4” 

षु. “M.O.W. to structural repairs for Santacruz Police | रु.२९,९२,९०२/- 
Staff Quarters, Santacruz at Block No.5” 

६. “M.O.W. to structural repairs for Santacruz Police | रु.३२,२५,६३५/- 
Staff Quarters, Santacruz at Block No.6” 

(9. “M.O.W. to structural repairs of 54 Police Constable | रु.१,०७,४०,८२०/- 
Quarters, Waterfield Road, Bandra (West), 
Building ‘A’.” 

८. “M.O.W. to structural repairs of 21 Police Constable | रु.७७,७९,१३९/- 
Quarters, Waterfield Road, Bandra (West), 
Building ‘B’.” 

Q. “M.O.W. to structural repairs of 48 Police Constable | रु.९४,२८,८२३३/- 
Quarters, Waterfield Road, Bandra (West), 
Building ‘C’.” 

a “M.O.W. to structural repairs of 48 Police Constable | 6.93,24,224/- 
Quarters, Waterfield Road, Bandra (West), 
Building ‘D’.” 

bal “M.O.W. to structural repairs of 48 Police Constable | रु.१,३३,६२,२९६/- 
Quarters, Waterfield Road, Bandra (West), 
Building ‘E’.” 

92. | “M.O.W. to structural repairs of 40 Police Constable | रु.९७,४८,८२२/- 
Quarters, Waterfield Road, Bandra (West), 
Building ‘F’.” 

१३. | “M.O.W. to structural repairs of Six Cleaners रु.२९,१३,४००/- 
Quarters at Waterfield Road, Bandra (West), 
Building ‘G’.” 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०८१८/प्र.क्र.२७८/पोल-७. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज /याबां 
(Parl, FAT, यांनी 
एुधारित केलेले 

(१ (2) 6) 


१४. | “M.O.W. to structural repairs for 16 Police Sub-  रु.६९,५७,७६२/- 
Inspectors’ Quarters, Saraswati Road, Mumbai.” 


१५. | “M.O.W. to structural repairs for 18 Police Sub-  रु.३२,७६,५१५/- 
Inspectors’ Quarters, Saraswati Road, Mumbai.” 


१६. | “M.O.W. to structural repairs for Eight Police | रु.४८,१२,२८४/- 
Inspectors’ Quarters, Carter Road, Bandra, 
Mumbai.” 


१७. |“M.O.W. to structural repairs for 10 Police | रु.८९,३५,८२३२/- 
Inspectors’ Quarters, Carter Road, Bandra, 
Mumbai.” 


१८. |“M.O.W. to structural repairs for 32 Police Sub- | 6.9,32,90,0§9/- 
Inspectors’ Quarters, Carter Road, Bandra, 
Mumbai.” 


एकूण रु.१२,३३,२८,०१२/- 


४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाने (9) सांताक्रुज येथील 
पोलीस सेवा निवासस्थाने यांमधील ब्लॉक क्र. १ ते ६, (2) वॉटरफिल्ड रोड, वांद्रे (पश्चिम) 
येथील पोलीस शिपाई सेवा निवासस्थाने (३) वॉटरफिल्ड रोड, वांद्रे (पश्चिम) येथील स्वच्छक 
(Cleaner) सेवा निवासस्थाने, (8) सरस्वती मार्ग येथील पोलीस उपनिरीक्षक सेवा 
निवासस्थाने, (५) सांताक्रुज (पश्चिम) येथील पोलीस उपनिरीक्षक सेवा निवासस्थाने, (६) कार्टर 
रोड, वांद्रे, येथील पोळीस उपनिरीक्षक सेवा निवासस्थाने, व (७ कार्टर रोड, वांद्रे, येथील 
पोलीस निरीक्षक सेवा निवासस्थाने, यांची दुरूस्ती करण्यासाठी, परिच्छेद ३ मधील 
तक्त्यातील स्तंभ (३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रु.१२,३३,२८,०१२/- (रुपये INT कोटी 
तेहतीस लक्ष ASTART हजार INT फक्त) पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये; 

२) खर्चाचे अंदाज हे पोळीस सह-आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करावे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाळी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८२/इमा-२, 
दिनांक १४.०८.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०८१८/प्र.क्र.२७८/पोल-७. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०९१४१११६१६०९२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Swa p Nn | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d4 
43b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal 
Gopal Borse 
Date: 2018.09.14 11:21:39 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत :- 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई (सार्वजानिक बांधकाम विशय 
FASE, यांनी फुधारलेल्या ॥९९८१७॥॥॥८॥०१ Sheet” व्याप्रतींसहा. 

२) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, मुंबई (सार्वजनिक 

बांधकाय (art, AAS, यांनी YIRG OM "Recapitulation Sheet” व्या 

TANTS). 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) 

) 

) 


3 


(>. 


o~ 
ae 


कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


-८४) 


9 
८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


